२ज्यात प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील 
कलावंताच्या माध्यमातून कोविड-१९ 
संसर्गाविषयी जाणीव जागृती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-८२२१/प्र.क्र.९९ /सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ८ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण ८२२१/ 

प्र.क्र.९९/सा.का.४, दिनांक ५ मे, २०२१ 

२) संवालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
सांकासं /८८९/२०२१, दिनांक ३० एप्रिल, २०२१ 

३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
सांकासं /११९४, दिनांक २२ जुलै, २०२१ 

४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
सांकासं /१३९४, दिनांक २ राप्टेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात कोविड़-१९ चा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनामार्फत विविध 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. सदरचा संसर्ग रोखण्यासाठी घ्यावयाची 
खबरदारी व त्यानुषंगाने करण्यात येणारे लसीकरण याबाबत राज्यातील प्रयोगात्मक 
कलेच्या क्षेत्रातील कलावंताव्दारे समाजात जाणीव जागृती करण्याबाबतचा निर्णय 
उपर्निर्दिष्ट क्र. १ वर नमूद झासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला होता, उपर्निर्दिष्ट क. २, ३ 
व ४ अन्वये संचालनालयाकडून सदर शासन निणर्यातील विविध बाबी बदलण्याबाबत 
प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्याअनुषंगाने उपर्निर्दिष्ट क्र. १ वरील शासन निर्णय 
अधिक्रमित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


झासन निर्णय :- 
उपर्निरदिष्ट क्र. १ वरील दिनांक ५ मे, २०२१ रोजीचा शासन निर्णय 
अधिक्रमित करुन शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


२. राज्यातील कोविड-१९ चा वाढत संसर्ग रोखण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी 
व त्यानुषंगाने करण्यात येणारे लसीकरण याबाबत प्रत्येक जिल्हयात प्रयोगात्मक कलेच्या 
क्षेत्रातील कलावंताव्दारे जाणीव जागृती करणे यासाठी रु.३,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
तीन कोटी फक्त) इतक्या निधीस या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


०१०८५६२०२१ 22\Deenpande २०२१प्र.क ९९-२१ कोविड १९ SETTER ce 


३. सदर जाणीव जागृतीचे कार्यक्रम विविध लोककला प्रकारातील 
लोककलावंत, प्रयोगात्मक कला सादर करणाऱ्या कलाकारांकडून करण्यात येतील. 


४. जाणीव जागृतीसाठी निवडण्यात येणारे विषय :- 

'कोरोनाविषयक जाणीव जागृतीसाठी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कमीत कमी 
व्यक्तींच्या उपस्थितीत लग्नसमारंभ, कमीतकमी व्यक्तींच्या उपस्थितीत धार्मिक बाबी, सण- 
उत्सव, प्रथा-परंपरा, कार्यक्रम, महोत्सव यांचे आयोजन करताना शासनाचे कोरोना विषयक 
नियम पाळणे , मास्कचा वापर, साबणाचा वापर करून वारंवार हात धुणे, वृद्ध व्यक्‍ती व 
लहान बालकांची काळजी. शासनाची कोरोना विषयक नियमावली, लसीकरण इत्यादी 
विषय तसेच स्थानिक परिस्थिती व आवश्‍यकतेनुसार जिल्हाधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून सुचविण्यात आलेल्या विषयांवर कलाकारांनी आपापल्या कलेतून 
जाणीव जागृती करायची आहे. 


५. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा सहभाग व कलाकार निवड :- 

या जाणीव जागृती कार्यक्रमासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हयातील 
कलाकारांची निवड माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय 
कार्यालयाच्या मदतीने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या करतील. तसेच 
कोरोना विषयक जनजागृती कार्यक्रमांचे सनियंत्रण संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येईल. ही समिती या कार्यक्रमावर देखरेख 
व नियंत्रण ठेवेल. माहिती व जनसंपर्क विभागाचे संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांचा 
समितीत wards असेल. जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी या मोहिमेत समन्वयकाचे काम 
करणे अपेक्षित आहे. 


६. कार्यादेश व कलाकार मानधन अदा करणे:- 

सदर कलाकारांना, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून कार्यादेश निर्गगित करण्यात यावेत. कार्यक्रम संपन्न 
झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित कलाकारांना त्यांच्या बँक खात्यात 
निधी अदा करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. यासाठी सांस्कृतिक कार्या 
संचालनालयामार्फत प्रति जिल्हाधिकारी रु. ८,३०,०००/- इतका निधी वर्ग करण्यात 
येईल. सदर निधी लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्याबाबतची सांपूर्ण कार्यवाही, 
कार्यक्रम संपन्न झाल्यानंतर ०८ दिवसात करण्यात यावी. तसेच, याबाबतची 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनलय, मुंबई यांना एक 
महिन्याच्या आत पाठविण्यात यावे. 


७. प्रमाणित करणारे प्राधिकारी :- 

ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत स्तरावर समूह स्वरूपात किंवा एकल स्वरूपात कार्यक्रम 
सादरीकरण झाल्यानंतर गावातील तलाठी / ग्रामसेवक यांनी परिशिष्ट क मधील विहीत 
नमुन्यानुसार कार्यक्रम संपन्न झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र कलाकारास देणे आवश्‍यक राहील. 


१94२०२१. २२१०७७॥००/१० २०२५0छ.कर.९९-२१ कोविड १९ SHIT docx 


मानधनाच्या मागणीसाठी कलावंतांना wetter प्रमाणपत्र यथास्थिती पॉरेशिष्ट-अ व ब 
मधील विहित नमुन्यातील अर्जासोबत जोडावे लागेल. कलावंतांना मानधन मागणीचे अर्ज 
जमा करण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागू नये याकरीता असे अर्ज संबंधित 
तहसिलदार कार्यालयात स्वीकारले जातील. सदर मागणीपत्र जिल्हाधिकारी कार्यालय 
यांच्याकडे कमाल पाच दिवसात पाठविण्याची जबाबदारी त्या-त्या तालुक्‍यातील 
तहसिलदार यांची राहील. 

gee भागात समूह स्वरूपात किंवा एकल स्वरूपात कार्यक्रम सादरीकरण 
झाल्यानंतर संबंधित गहानगर पालिका क्षेत्रांत आयुक्‍त अथव त्यांनी प्राधिकृत केलेला 
अधिकारी / नगरपालिका क्षेत्रांत मुख्याधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेला अधिकारी 
यांनी कार्यक्रम संपन्न झाल्याबाबतचे परिशिष्ट क मधील विहीत नमुन्यानुसारचे प्रमाणपत्न 
कलाकारास देणे आवश्यक राहील 


८. कलाकार मानधन 
कोविड-१९ संसर्ग प्रतिबंध a लसीकरण या जाणीव जागृती कार्यक्रमासाठी 
पुढीलप्रमाणे मानधन देथ राहील : 

१ वासुदेव, बहुरूपी इ. एकल कलाकारास एका दिवसासाठी जास्तीत जास्त रुपये पाचशे 
मानधन प्रती कलाकार देय राहील. एका दिवसात एकल कलाकाराने किमान ३ 
सादरीकरण करणे अपेक्षित आहे. एका एकल कलाकारास जास्तीत जास्त दहा दिवस 
कार्यक्रम देता येतील. म्हणजेच एका एकल कलाकारास एकूण जास्तीत जास्त पाच 
हजार रुपये मानधन मिळू शकेल. 

२ दोन किंवा तीन कलाकारांच्या समूहास रोज कमीत कमी दोन सादरीकरण करणे 
आव्यक राहील. समूहातील प्रत्येक कलाकारांना ais कार्यक्रम ाचशे रुपये इतके 
मानधन देय राहील. एका रामूहास जास्तीत जास्त दहा कार्यक्रम सादर करता 
येतील, 

३ प्रत्येक जिल्ह्यात जाणीव जागृतीपर कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या कलाकारांची 
कमाल मर्यादा १६६ इतकी असेल. विषयांकित जाणीव जागृतीपर कार्यक्रम सादर 
करताना शासनाने पेळोवेळी धालून दिलेल्या अटी व नियमांचे तंतौतंत्त पालन करणे 
संबंधित कलाकारांना बंधनकारक राहील. सदर जाणीव जागृतीचा प्रचार व प्रसार 
करतांना कोणावरही टीका होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबतची जबाबदारी 
सादरकर्त्या कलाकारांवर राहील, 

४ या प्रयोजनार्थ प्रत्येक जिल्ह्याला एकूण खर्चाची मर्यादा रूपये ८,३०,०००/- इतकी 
राहील. 

५ जाणीव जागृतीचा प्रचार व प्रसार यामध्ये सहभागी होणाऱ्या कलाकाराला, स्वत: च्या 
जबाबदारीवर राहभाग घेत असल्याचे हमीपत्र लिहून द्यावे लागेल. 


8. याप्रकरणी होणारा खर्च विभागाचे मुख्य लेखाशिर्ष, मागणी क्र. झेड डी-२, 
२२०५, कला व संस्कृती, पंचवार्षिक योजना, राज्य योजनांतर्गत योजन (०२) (०२) राज्य, 
नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव (२२०५ १५०७-५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात उपलबध होण1-य। निधीतून करण्यात येईल. 


0१७०४२०२१-२२५०५७॥७॥०७ २०२१छ.क,९९-२५ कोविड १९ जनजागृती.०८५ 


0. सदर aes Pea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashlra.gov inal 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक *0२११0१११११८४९)२२३ 
अरा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


की — 


( विलारा रा. थोरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री (सांस्कृतिक काय), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
४. मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
६. अप्पर मुख्य सचिव (महसुल व वन विभाग ) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
७. अप्पर मुख्य सचिव (गृह विभाग ) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
८. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे ela सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
९. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग ) यांचे स्वीय सहाय्यक. मंत्रालय, मुंबई 32 
१०.प्रधान सचिव ( नगर विकास विभाग] यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
११.प्रधान सचिव ( ग्राम विकास विभाग ) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 32 
१२.सचिव ( सांस्कृतिक कार्य विभाग ) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 32 
१३.उप सचिव (सां.का, ४), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१४.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 
१५.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 
१६.सर्व जिल्हाधिकारी 
१७.सर्व आयुक्‍त, महानगर पालिका 
१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१९, सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपालिका 
२०. सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी 
२१.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२२.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२४.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
२६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
२७.निवड नस्ती, सां.का.४ 


०१००५१२०२१-२२७न्नाऱना०8 २०२११प्र.क.९९-२१ IES १९ TTA oo 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८८२१/प्र.क्र.९९/सांका.४, दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


एकल कलाकार (वैयक्तिक) 
'कोविड-१९ विषयी केलेल्या कार्यक्रमाच्या मानधन।साठीच्या अर्जाचा नमुना 


कलाकाराचा पासपोर्ट | 


q 
आकाराचा अलिकडचा 


मा. जिल्हाधिकारी 


१. लाभार्थी कलाकाराचे नांव - 
कलेचा प्रकार 
२. पत्ता 


३. जन्म दिनांक 

४. संपर्क क्रमांक 

५. राज्यातील वास्तव्य कधीपासून 
आहे 

६. आधार कार्ड क्रमांक : 

७. लाभार्थी कलाकाराचा बँक 
खात्याचा तपशील व खाते 
क्रमांक 


कलाकाराची सही / अंगठयाचा ठसा 


हमीपत्र - 


मी श्री / श्रीगती . हमी देतो की, कोरोना 
विषयक जाणीव जागृतीचा प्रचार व प्रसार या कार्यक्रमांतर्गत नमूद केलेली मानधन 
अर्जातील माहिती माझ्या माहितीनुसार सत्य आहे. 


कलाकाराची सही / अगठयाचा ठसा 


(टीप :- सदर अर्ज संबंधित तालुक्‍याचे तहसिलदार यांच्या मार्फत सादर करण्यात यावा.) 


000८५२०२१-२२१०७७४॥७१०0 २०२११प्रक,१९ २१ कोविड १९ rms docx 


परिशिष्ट - ब 


झासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८८२१/प्र.क्र.९९/सांका.४, दिनांक ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


'कलापथकामार्फत ्कोविड-१९ विषयी केलेल्या कार्यक्रमाच्या मानधनासाठीच्या 
अर्जाचा नमुना 
कला पथकाच्या प्रमुखाचा | 
पासपोर्ट आकारावा 
। अलिकडचा फोटो 


प्रति, 
मा. जिल्हाधिकारी, 
-- ज़िल्हा 


. समुह / फड /पथकाचे नांव डू 
aS / फड /पथकाच्या प्रमुखाचे नांव - 
- संपर्काचा पत्ता 
. संपर्क क्रमांक/ भ्रमणध्वनी क्रमांक / दूरध्वनी - 

क्रमांक 
५. राज्यातील वास्तव्य कधीपासून आहे. - 
६. पथक प्रमुखाचा आधार कार्ड क्रमांक - 
७. प्रचार व प्रसार कार्यक्रम सादर केलेल्या समुह 

/ फड / पथकातील कलाकारांची संख्या 

८. प्रचार व प्रसार कार्यक्रम सादर केलेल्या समुह - 
/ फड / पथकातील लाभार्थी कलाकारांचे 
बॅक खात्याचा तपज्ञील व खाते क्रमांक 


cw ee 


कलापथक यांच्या प्रमुखाची सही / 
अंगठयाचा उसा 


हमीपत्र - 
मी श्री / श्रीमती ae कलापथक या 
कलापथकाचा प्रमुख म्हणून हमी देतो की, कोरोना विषयक जाणीव जागृतीचा प्रचार व 
प्रसार या कार्यक्रमांतर्गत नमूद केलेली मानधन अर्जातील माहिती माझ्या माहितीनुसार सत्य 
आहे, 


कलापथक यांच्या प्रमुखाची सही / 
अंगठयाचा ठसा 


(टीप: सदर अर्ज संबंधित तालुक्‍याचे तहसिलदार यांच्या मार्फत सादर करण्यात यावा.) 


0१०८१५१२०२१-२२१०७७॥७५०७ २०२११पर.क्र.२९-२१ कोविड १९ जनजागृती.००८* 


परिशिष्ट-क 
प्रमाणपत्र 


असे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री / श्रीमती ---------------------- 


- रोजी सादर केला / केले. 

सदर प्रमाणपत्र राज्यात प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील कलावंताच्या माध्यमातून 
कोविड १९ संसर्गाविषयी जाणीव जागृती करणेबाबतच्या, शासन निर्णय, पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र. संकीर्ण ८८२१/प्र.क्र.१९/सां.का.४, दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ 


मधील अ.क्र, ७ नुसार कलाकार मानधन मागणी प्रयोजनार्थ देण्यात येत आहे, 


सक्षम प्राधिकारी यांचे नांव सही व शिक्का 


0१७०६२०२१-२२५0७७७१७ २०२१प्र:क.₹९-२१ IRS १९ OMI doce 


